परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना / राष्ट्रीय 


कै. पंकज भुषण किल्लेदार (मयत तलाठी) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 


दुरध्वनी क्र. (०२२) २२७९२९३७५४ Email: doe10.rfd@ maharashtra. gov.in 


क्र.सानुग्र-२०२०/प्र.क्र.१५४/ई-१० दिनांक २९ मार्च, २०२३ 


वाचा : (१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९/०९/२०१८ 
(२) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्र.लेखा शाखा/कार्या-२०/ 
लेखा-६/कावी-१४९/२०, दि.०५/११/२०२० व दि.०९/०२/२०२१ अन्वये सानुग्रह 
अनुदान मंजुरीचा सादर केलेला प्रस्ताव. 


(३) कै. पंकज भुषण किल्लेदार (मयत तलाठी) यांचे नामनिर्देशित व्यक्‍ती / कायदेशीर 
वारसदार श्रीमती करुणा भूषण किल्लेदार (मृत कर्मचाऱ्याची आई) आणि श्रीमती 
अनिता पंकज किल्लेदार (मृत कर्मचाऱ्याची पत्नी) यांचा परिभषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
मिळण्याकरिता प्राप्त झाळेला दि.२४/०२/२०२० रोजीचा अर्ज 


आदेश 
उपरोक्त संदर्भ क्रमांक (२) अन्वये विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर यांच्याकडून 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत श्रीमती करुणा भूषण किल्लेदार (मृत कर्मचाऱ्याची आई) आणि 
श्रीमती अनिता पंकज किल्लेदार (मृत कर्मचाऱ्याची पत्नी) यांचा उपरोक्त संदर्भ क्रमांक (३) येथे 
नमूद केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना संदर्भ क्र.(१) येथील वित्त 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९/०९/२०१८ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार, कै. पंकज भुषण किल्लेदार (मयत तलाठी) यांच्या नामनिर्देशित 
व्यक्तीस / कायदेशीर वारसास श्रीमती करुणा भूषण किल्लेदार (मृत कर्मचाऱ्याची आई) आणि 
श्रीमती अनिता पंकज किल्लेदार (मृत कर्मचाऱ्याची पत्नी) यांना सानुग्रह अनुदान रुपये 
१०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) मंजूर करीत आहेत. 
सदर “सानुग्रह अनुदान” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्षे शासन सेवा 
होण्यापूर्वी दिनांक १९/१२/२०१८ रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ वर्षे कालावधीसाठी ग्राहय राहतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः सानुग्र-२०२०/प्र.क्र.१५४/ई-१० 


सदर खर्च “मागणी क्र.जी-६, २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ 
नागरी, १०३, अनुकंपा भत्ते, (००)(०६)-परिभाषित अंशदान / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान (२०७१०७२२)” या लेखाशीर्षखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०३२९१७३१४१३४१९ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
SANJAY 
BANKAR 


Digitally signed by SANJAY BANKAR 

0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 

EPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
27109 


(संजय बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ofa: माहिती तथा पुढील उचित कार्यवाहीस्तव अग्रेषित, 
(१) विभागीय आयुकत, नागपूर विभाग, नागपूर. 
(२) जिल्हाधिकारी, गोंदिया 
(३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया 
(४ तहसिलदार, तहसिल कार्यालय गोंदिया, जि. गोंदिया 
(4) 
(६) 


५) कै. पंकज भुषण किल्लेदार (मयत तलाठी) यांचे कुटूंबिय (जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांच्यामार्फत) 
६) निवड नस्ती (कार्यासन ई-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


